महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस व गाईडस मुंबई या 
संस्थेच्या आस्थापनेवरील जिल्हा संघटन आयुक्त, जिल्हा 
संघटक, सहाय्यक संघटन आयुक्त, जिल्हा स्काऊट 
संघटक, जिल्हा गाईड संघटक व जिल्हा स्काऊट/गाईड 
संघटक या ६ संवर्गातील पदनाम बदलून "जिल्हा संघटक 
(स्काऊट / गाईड)" हे नविन पदनाम करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : - भास्कागा- ३०१८/प्र.क्र.१५१/क्रीयुसे -३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० जुले, २०१९ 


वाचा :- सह संचालक, क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.एससीजी/ 
नामाभिदान एक/२०१८-१९/का-५/२७६०, दि. २३ जुले २०१८. 


प्रस्तावना : - 

महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस व गाईडस, मुंबई या संस्थेच्या आस्थापनेवरील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या 
वेतनावरील खर्च भागविण्यासाठी १००% अनुदान देणे त्यामधील जिल्हा संघटन आयुक्त, जिल्हा संघटक, 
सहाय्यक संघटन आयुक्त, जिल्हा स्काऊट संघटक, जिल्हा गाईड संघटक व जिल्हा स्काऊट गाईड 
संघटक या ६ संवर्गातील पदांचे पदनाम बदलून त्याऐवजी एकच पदनाम करण्याची बाब सदर नस्तीवर 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस व गाईडस, मुंबई या संस्थेच्या आस्थापनेवर जिल्हा संघटन 
आयुक्‍त, जिल्हा संघटक, सहाय्यक संघटन आयुक्त, जिल्हा स्काऊट संघटक, जिल्हा गाईड संघटक व 
जिल्हा स्काऊट/ गाईड संघटक या ६ संवर्गात एकूण ७४ पदे मंजूर आहेत. सदर संवर्गास वेतन बँड रु.५२००- 
२०२०० आणि ग्रेड वेतन रु.२८००/- अज्ली वेतनश्रेणी मंजूर आहे. तसेच या संवर्गातील पदांची कर्तव्य व 
जबाबदाऱ्या देखील समान आहेत. त्यांना संपूर्ण जिल्हयातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना भेटी देणे, 
शिक्षकांना स्काऊट व गाईडबद्दल मार्गदर्शन करणे, जिल्हा / राज्य / राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील 
कार्यक्रमासाठी जिल्हास्तरावर पूर्व तयारी करुन घेणे तसेच राज्य व राष्ट्रीय कार्यालयाने ठरवून दिलेले 
उद्दीष्ट पूर्ण करावे लागते. पदनामामध्ये एकसूत्रीपणा यावा याकरिता (9) जिल्हा संघटन आयुक्त, (२)जिल्हा 
संघटक, (३) सहाय्यक संघटन आयुक्त, (४) जिल्हा स्काऊट संघटक, (५) जिल्हा गाईड संघटक व (६) जिल्हा 
स्काऊट / गाईड संघटक या ६ संवर्गाचे पदनाम बदलून त्याऐवजी "जिल्हा संघटक ( स्काऊट / गाईड)" हे 
नविन पदनाम संबोधण्यास शासन मान्यता देत आहे. महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस व गाईडस, मुंबई या 
संस्थेने राज्य कार्यकारी समितीत आवश्‍यक तो ठराव मंजूर करावा व तसे या विभागास कळवावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः भास्कागा- ३०१८/प्र.क्र.१५१/क्रीयुसे -३ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०२१२४३२७५०२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Rajendra 
Shankarrao Pawar कळ 


र ndra SI 
Date: 2019.08.02 12:53:33 +05'30° 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


|6662249582802677064755८ 
nkarrao Pawar 


प्रत, 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. राज्य मुख्य आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस व गाईडस, मुंबई 
४. राज्य चिटणीस, महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस व गाईडस, मुंबई 

५. सर्व विभागीय उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा (क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयामार्फत) 
६. मा.मंत्री (क्रीडा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव (क्रीडा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

८. सर्व सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय 
९. वित्त विभाग सेवा-५, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


